गुन्हे प्रकटीकरण शाखा, गु.नों.क्र.२४/२०१० (कुर्ला 


पोलीस ठाणे गु.नो.क्र.२३/२०१०) मधून उदभवणा-या 


प्रकरणामध्ये fay सरकारी अभियोक्ता म्हणून 


नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड.श्री.अजय मिसर 


यांना व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१२/प्र.क्र. १४९/पोल-१० 


जागतिक व्यापार केंद्र र सेंटर-१ » २० वा मजला 


कफ परेड, मुंबई-४०० ००५, 


दिनांक : २३ ऑगस्ट, २०१३. 


संदर्भ -- शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी- २०१२/ए.एस.११६/ चौदा, दिनांक 


२१.०६.२०१३ 


शासन निर्णय-- अँड.शाहिद आझमी खून प्रकरणी गुन्हे प्रकटीकरण शाखा, गु.नों.क्र.२४/२०१० (कुर्ला 


पोळीस ठाणे गु.नो.क्र.२३/२०१० मधून उद्भवणा-या प्रकरणांमध्ये शासनाच्या वतीने कामकाज 


पहाण्यासाठी अँंड.श्री.अजय मिसर यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक 


२१.०६.२०१३ च्या अधिसूचनेन्वये विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


२. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.अजय मिसर यांना प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी रु. ७,०००/- 


आणि प्रवास व निवास खर्च प्रत्यक्षाप्माणे अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत 


आहे. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी त्यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी, विचारविनिमय फी किंवा अन्य 


कोणत्याही प्रकारची फी अनुज्ञेय असणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१२/प्र.क्र.१४९/पोल-१० 


३. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त दर्जाहून कमी 


नाही, अज्ञा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान 


होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


४. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोळीस - (००) १०८, राज्य मुख्यालय 


पोलीस (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८ व्यावसायिक सेवा या 


लेखाशिर्षाखाळील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 


भागविण्यात यावा. 


५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३१०/१३/व्यय-७, दिनांक १९.०७.२०१३ 


अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०८२३१२३३०९५७२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ajinkya (कन 
Vasant ¥ 
Bagade = 


asant 


lat , OU = Home 
fe: 2013.08.23 
7:10:13 +05'30° 


(अजिंक्य बगाडे) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१. पोलीस आयुक्त, मुंबई. 


२. सह पोलीस आयुक्त (गुन्हे), बृहन्मुंबई. 


३. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१२/प्र.क्र.१४९/पोल-१० 


४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 


५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


६. विधी व न्याय विभाग (का-१४) मंत्रालय, मुंबई. 
७. विधी व न्याय विभाग (अ-शाखा), मंत्रालय, मुंबई. 


८. वित्त विभाग (व्यय-७, मंत्रालय,मुंबई. 


९. ASA. STS मिसर, ३ रा मजला, वासुदेव मेंशन, ३० सी एफ केवसजी पटेल 
मार्ग, फोर्ट, मुंबई. 
१०.निवडनस्ती (पोळ-१०) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


